श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती 
संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजीकल 
एज्युकेशन, अमरावती या संस्थेचा अभिमत 
क्रीडा विद्यापीठ दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर 
करण्याकरिता राज्य शासनाचे हमीपत्र 
(Letter of Commitment ) देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-३०२२/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना : 
श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती ही संस्था सन १९१४ मध्ये स्थापन 
झालेली असून, संस्थेमार्फत शारीरिक शिक्षण या विषयासोबतच अभियांत्रिकी 


महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय, क्रीडा विद्यालय, आदिवासी आश्रमशाळा अज्ञा अनेक 


शैक्षणिक संस्था कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. अमरावती इाहराच्या मध्यभागी 


संस्थेची स्वत:च्या मालकीची १२५ एकर जागा असून, तेथे अद्ययावत क्रीडा सुविधांनी 


सुसज्ज असे क्रीडा संकुल कार्यान्वित आहे. संस्थेने शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनिय 
कामगिरीसाठी त्यांना सन २००२ या वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाचा “उत्कृष्ट शैक्षणिक 


संस्था” हा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. त्याचबरोबर संस्थेचे आदिवासी विकास या 


क्षेत्रातील कार्य लक्षात घेऊन, शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून संस्थेस सन 


२००८ मध्ये “आदिवासी सेवा संस्था” हा पुरस्कार देऊन गौरवान्वित करण्यात आलेले 
आहे. 


श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती या संस्थेद्वारा संचालित डिग्री 


कॉलेज ऑफ फिजीकल एज्युकेशन, अमरावती या महाविद्यालयास अभिमत क्रीडा 


विद्यापीठाचा दर्जा देण्याबाबत व विद्यापीठास अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाला 


सादर करण्यात आला होता. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ या संस्थेला राज्य 


शासनाच्या मान्यतेनंतर अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रस्ताव 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर करावयाचा आहे. 


त्याअनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करतांना विद्यापीठ 


अनुदान आयोग (अभिमत विद्यापीठ दर्जा) विनियम, २०२३ अनुसार अर्जदार संस्थेस राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३०२२/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-१ 


शासनाद्वारे सदर संस्थेस अनुदान देण्यात येत असल्यास, अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त 


झाल्यावरही सदर अनुदान चालू ठेवण्याबाबत शासनाची हमी ( Letter of Commitment ) 


सदरहू प्रस्तावासोबत जोडणे संस्थेस अनिवार्य आहे. त्यानुसार श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक 


मंडळ, अमरावती या संस्थेद्वारा संचलित fet कॉलेज ऑफ फिजीकल एज्युकेशन, 


अमरावती या संस्थेस विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा 


प्रापत झाल्यानंतर देखील शासन अनुदान सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 


श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ संचलित डीग्री कॉलेज ऑफ फिजीकल 


एज्युकेशन अमरावती या संस्थेस अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर करावयाचा आहे. त्याकरिता या संस्थेस विद्यापीठ 


अनुदान आयोग (अभिमत विद्यापीठ दर्जा) विनियम, २०२३ अनुसार आर्थिक सहाय्याच्या 


हमीबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


|. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती द्वारा संचालित डिग्नी कॉलेज ऑफ 


फिजीकल एज्युकेडान, अमरावती या स्वायत्त दर्जाप्राप्त महाविद्यालयास 


सद्यस्थितीत देण्यात येणारे शासन अनुदान, अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा 


दिल्यानंतरही चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


॥. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती द्वारा संचलित डिग्नी कॉलेज ऑफ 


फिजीकल एज्युकेडडान या संस्थेस अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त करवून 


घेण्यासाठी राज्य शासनाचे वित्तीय सहाय्याचे हमीपत्र ( Letter of Commitment ) 


या संस्थेस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाची मान्यता, सूचना व शिफारशी यांना अनुसरून सदर संस्थेस आवडयक 


पदांसाठी वेतन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रकरणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिनांक ०२ जून, 2023 रोजी प्रसिध्द 


केलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग (अभिमत विद्यापीठ संस्था) विनियम, २०२३ मधील 


संबंधित तरतूदी लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या 
अभिप्रायानुसार तसेच राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या बैठकीत 
घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३०२२/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-१ 


Ss 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharshtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२७१६०४३६९३२१ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ly signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


9 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
U A N EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
A.20=b52de42797ba0b88d46 1 5daa9566ad8fa49d50637950208 
576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=M. hi 


H A N i] E seriaINumber=345A2816550FE595955B3 1526C8E1A31863F6F9DC 
898D91£4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 


Date: 2023.12.29 18:11:33 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव. 

५. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

८. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

९. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

११. अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

१४. कुलगुरू, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
१६.मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८.आयुक्त, शिक्षण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१९. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा,अमरावती (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
२०. विभागीय उपसंचालक, उच्च शिक्षण,अमरावती (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

२१. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अमरावती 

22. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

२३. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

२४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


